कोवीड-१९ विषाणूंच्या ससंर्गाच्या पार्श्वभूमीवर 
सामान्य जनतेच्या सुविधेसाठी प्रवेशपास 
खिडक्यांच्या ठिकाणी बाहेरून येणारे टपाल 
स्विकारण्यासाठी सुरु केलेली व्यवस्था बंद 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण १८२०/प्र.क्र.१२/२०२०/१८-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ मे, २०२२. 


वाचा : 9) गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एमआयएस-०९१९/प्र.क्र. २२६/विशा-४, 
दि.१६ मार्च, २०२०. 
२) या विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण १८२०/प्र.क्र.१२/२०२०/१८-अ, 
दि. ३० ऑगस्ट, २०२१ 
३) गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक. एमआयएस-०९१९/प्र.क्र. २२६/विजा-४, 
दि. ९ मे, २०२२ 


शासन परिपत्रक :- 


कोवीड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून गृह 
विभागाच्या उक्त संदर्भ क्र. १ येथील दि.१६.३.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये मंत्रालयात येणाऱ्या 
अभ्यागतांच्या गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी मंत्रालय प्रवेश पास प्रक्रिया पुढील seared बंद करण्यात 
आली होती. या विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील दि. ३०.८.२०२१ च्या परिपत्रकान्वये कोवीड-१९ विषाणूंच्या 
ससंर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य जनतेच्या सुविधेसाठी मंत्रालय गार्डन गेट प्रवेशव्दाराजवळ असलेल्या 
प्रवेशपास खिडक्यांच्या ठिकाणी बाहेरून येणारे टपाल स्विकारण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली होती. उक्त 
परिपत्रकात सदर व्यवस्था कोविड कालावधीत नागरिकांकडून / क्षेत्रीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांद्वारे प्राप्त 
होणारे टपाल स्वीकारण्यासाठी मंत्रालयाच्या प्रवेशपास खिडक्यांवर तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली असून 
प्रवेशपास खिडक्यांद्वारे अभ्यागतांना प्रवेशापास देण्याची पध्दती पुन्हा कार्यान्वित झाल्यानंतर सदर टपाल 
स्विकारण्याची व्यवस्था आपोआपच संपुष्टात येईल व या सर्व प्रवेशपास खिडक्यांचा उपयोग गृह विभागाकडून 
पुन्हा अभ्यागतांना प्रवेशापास देण्यासाठी करण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले आहे. 


२. आता संदर्भ क्र. ३ येथील गृह विभागाच्या शासन परिपत्रक दि. ९ मे, २०२२ अन्वये मंत्रालयात येणाऱ्या 
अभ्यागतांना प्रवेशापास देण्यासाठी राबविण्यात येणारी Visitor Pass Management System (VPMS) दिनांक 
१८ मे, २०२२ पासून पूर्ववत सुरु करण्यात येणार असून सदर प्रणाली पूर्ववत चालू केल्यामुळे बाहेरुन येणारे 
टपाल प्रत्यक्षात मंत्रालयात स्विकारता येणार आहे. 


३. उक्त पार्श्वभूमीवर अभ्यागतांना Visitor Pass Management System (VPMS) द्वारे प्रवेश देण्यासाठी 
खिडक्यांचा ताबा गृह विभागास देणे आवश्‍यक असल्याने मंत्रालयीन विभागांना टपाल स्विकारण्यासाठी 
खिडक्या उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या विभागाचे संदर्भ क्र.२ येथील दि.३०.८.२०२१ चे 
शासन परिपत्रक याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत असून प्रवेशापास ठिकाणी टपाल स्विकृतीकरिता केलेली 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १८२०/प्र.क्र.१२/२०२०/१८-अ 


व्यवस्था या आदेशाच्या दिनांकापासून बंद करण्यात येत आहे. त्यानुसार सर्व विभागांनी आवश्‍यक कार्यवाही 
करावी. तसेच मंत्रालयीन नियंत्रणाखालील सर्व विभाग/कार्यालयांना पुन्हा सूचित करण्यात येते की, त्यांनी 
टपाल शक्‍यतो ई-मेलद्वारे पाठवावे. 


ठ. सदरचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०५१८१६४६२३११०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
5 O M N AT H DEPARTMENT, postalCod “ote Mahi Sie fee न 


2.5.4.20=b01714c1480a47cec5943a1c3c73ea95af05344 1 8cf92d1ac84433, 
1¢4116879d, 


NAMDEO 8॥0॥- फाया 
(सो.ना.बागुल) 
सह सचिव (प्र.सु.र.व का.) 

प्रत, 
मा. राज्यपालांचे सचिव (५ प्रती), 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती), 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
qo) सर्व HAY राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११) मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, 
१२) मा. महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य 
१३) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१४) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
१५) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 
१६) प्रबंधक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, 
१७) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 
१८) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


Oo S&S SS oe Ce aS टे 


vo 


१९) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय यांचे कार्यालय, विधान भवन, मुंबई, 

20) मुख्य माहिती आयुक्त , राज्य माहिती आयोग यांचे कार्यालय, मुंबई 

२१) राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

२२) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२३) सर्व जिल्हाधिकारी 

२४) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२५) सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख, प्रादेशिक प्रमुख/कार्यालय प्रमुख, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १८२०/प्र.क्र.१२/२०२०/१८-अ 


२६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 

२७) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतीराव भागवत चौक, 
नरिमन पॉईंट, मुंबई . 

२८) इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस्‌[आय) समिती, टिळक भवन, काकसाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई २५. 

२९) नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन. हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई ३८. 

30) शिवसेना , शिवसेना भवन गडकरी चौक, दादर, मुंबई २५. 

३१ बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी. भवन, प्लॉट नं.८३-ओ, कलेक्टर 
कॉलनी, चेंबूर, मुंबई १४. 

३२) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी,३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई ०४. 

३३) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोबल मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई १३. 

38) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, राजगड मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई २८. 

34) निवडनस्ती (कार्यासन १८-अ) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


